सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

शुक्रवार , एप्रिल २ ९ , २०२२ / वैशाख ९ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक १३८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

जलसंपदा विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ 

अधिसूचना क्रमांक १ 

[ संदर्भ : कलम १ ( ३ ) ] 

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सीडीए -२०१ ९ / ( प्र.क्र .१०५ / १ ९ ) / लाक्षेवि ( कामे ) . – महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , 
२००५ मधील कलम १ च्या खंड ३ अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील तक्त्यांत स्तंभ ( २ ) मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सिंचन प्रकल्पाच्या स्तंभ ( ३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या लाभ क्षेत्रातील स्तंभ ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली अधिनियमाची 
कलमे स्तंभ ( ५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या नियत दिनांकापासून लागू केल्याचे अधिसूचित करीत आहेत : 

: 

अ . 

प्रकल्पाचे नांव 

लाभक्षेत्र 

नियत दिनांक 

लागू करावयाची 
कलमे 

क्र . 

( १ ) 

( २ ) 

( ४ ) 

( ३ ) 
लागवडी लायक क्षेत्र | कलम २२ वगळून 
२०० हे . 

( ५ ) 
२ ९ .०४.२०२२ 

१ 

पेंच पाटबंधारे प्रकल्प , ता . पारशिवनी , जि . नागपूर 

ग्रामनाथ उपसा सिंचन योजना , नवरगाव , ता . रामटेक , जि . नागपूर 

( पेंच पाटबंधारे प्रकल्पाचे रामटेक तालुक्यातील लाभक्षेत्राच्या बाहेरील क्षेत्र ) 

पेंच पाटबंधारे प्रकल्प , ता . पारशिवनी , जि . नागपूर 

लागवडी लायक क्षेत्र 
१६० हे . 

ग्रामनाथ उपसा सिंचन योजना , संग्रामपूर , ता . रामटेक , जि . नागपूर 

( पेंच पाटबंधारे प्रकल्पाचे रामटेक तालुक्यातील लाभक्षेत्राच्या बाहेरील क्षेत्र ) 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

पूर्णिमा देसाई , 
शासनाचे उप सचिव . 


वर्ष ८ , अंक ५६ ( २ ) ] 


२ . 


भाग चार- ब - १३८-१ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 

[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९ .०० 


( १ ) 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २ ९ , २०२२ / वैशाख ९ , शके १ ९ ४४ 

WATER RESOURCES DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 29th April 2022 

NOTIFICATION No. 1 

[ See Section - 1 ( 3 ) ] 

MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ( MMISF ) Act , 2005 . 

No. CDA - 2019 / ( C.R.105 / 19 ) / CAD ( works ) .- In exercise of the powers conferred by Section 1 
Clause ( 3 ) of Maharashtra Management of Irrigation Systems by Farmers ( MMISF ) Act , 2005 , the 
Government of Maharashtra , hereby bring into force the Sections of MMISF Act , 2005 specified in 
column ( 4 ) from the appointed date specified in column ( 5 ) for the command areas specified in column 
( 3 ) for the irrigation project specified in the column ( 2 ) of the table below : 

Sr. No. 

Name of Irrigation Project 

Command Area 

Sections brought Appointed date 
into force 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

C.C.A. 200 Ha . 

29/04/2022 

Pench Irrigation Project 
Taluka Parsheoni , 

All except 
Sections 22 

Dist . Nagpur 

Gramnath Lift Irrigation 
Scheme , Nawargaon , 

Tal . Ramtek , Dist . Nagpur 

( Out of Command Area of 
Pench Irrigation Project 
Ramtek ) 

C.C.A.160 Ha . 

Pench Irrigation Project 
Taluka Parsheoni , 

Dist . Nagpur 

Gramnath Lift Irrigation 
Scheme , Sangrampur , 

Tal . Ramtek , Dist . Nagpur 

( Out of Command Area of 
Pench Irrigation Project 
Ramtek ) 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

PURNIMA DESAI , 

Deputy Secretary to Government . 


1 


2 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २ ९ , २०२२ / वैशाख ९ , शके १ ९ ४४ 

३ 

जलसंपदा विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ 

अधिसूचना क्रमांक २ 

संदर्भ : कलम १ ( ३ ) ] 

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सीडीए -२०१ ९ / ( प्र.क्र .१०५ / १ ९ ) लाक्षेवि ( कामे ) . – महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम , १ ९ ७६ च्या कलम २ खंड ( ४ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यातील स्तंभ ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकल्पासाठी 
स्तंभ ( ३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले कालवा अधिकारी नियुक्त करीत आहेत . तसेच महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
( मसिंपशेव्य ) अधिनियम , २००५ च्या कलम २ खंड ( च ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल नियुक्त 
केलेल्या कालवा अधिकाऱ्यांना खालील तक्त्याच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या ( मसिंपशेव्य ) अधिनियमाच्या कलमांन्वये 
असलेले अधिकार वापरण्यासाठी आणि कर्तव्ये बजावण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहेतः— 

अ . क्र . 

पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव 

कालवा अधिकारी 

म.सिं.प.शे.व्य.अधिनियम , २००५ मधील कलमे 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

- 

पेंच पाटबंधारे प्रकल्प , ता . पारशिवनी , 
जि . नागपूर 

कार्यकारी अभियंता , नागपूर पेंच कलमे - ६ ( १ ) , ९ ( २ ) , ९ ( ४ ) , ९ ( ६ ) , ९ ( ९ ) , 
पाटबंधारे विभाग , नागपूर 

ग्रामनाथ उपसा सिंचन योजना , नवरगाव , 
ता . रामटेक , जि . नागपूर 

लाभक्षेत्राच्या बाहेरील क्षेत्र - २०० हे . 

पेंच पाटबंधारे प्रकल्प , ता . पारशिवनी , 
जि . नागपूर 

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 

नागपूर 

ग्रामनाथ उपसा सिंचन योजना , संग्रामपूर , 
ता . रामटेक , जि.नागपूर 

मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग , कलमे - १६ ( ३ ) , १ ९ ( १ ) आणि १ ९ ( २ ) 

नागपूर 

लाभक्षेत्राच्या बाहेरील क्षेत्र - १६० हे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

पूर्णिमा देसाई , 
शासनाचे उप सचिव . 


१ . 


२ . 


१० ( १ ) , १२ ( २ ) , १२ ( ६ ) , १२ ( ९ ) , १३ ( १ ) , 
१३ ( ३ ) , १५ ( ४ ) , १५ ( ६ ) , १५ ( ९ ) , १६ ( ४ ) , 
१८ ( २ ) , १८ ( ४ ) , १८ ( ६ ) , १८ ( ९ ) , १ ९ ( १ ) , 
१ ९ ( २ ) , २१ ( १ ) , २३ ( १ ) , २६ ( १ ) , ४१ , ४२ ( १ ) , 
४२ ( २ ) , ४४ , ४५ , ४७ ( २ ) , ४८ आणि ६८ ( १ ) 
कलमे - ६ ( ५ ) , १६ ( १ ) , १६ ( ४ ) , १८ ( ९ ) , १ ९ ( १ ) , 
१ ९ ( २ ) आणि ४२ ( २ ) 

- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २ ९ , २०२२ / वैशाख ९ , शके १ ९ ४४ 

WATER RESOURCES DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 29th April 2022 
NOTIFICATION No. 2 

[ Ref .: Section - 1 ( 3 ) ] 

MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ( MMISF ) Act , 2005 . 

No.CDA - 2019 / ( C.R.105 / 19 ) / CAD ( works ) . In exercise of the powers conferred under section . 

2 ( 4 ) of Maharashtra Irrigation Act , 1976 the Governor of the State of Maharashtra hereby appoints 
Canal Officers specified in column ( 3 ) for the irrigation project specified in column ( 2 ) of the table 
below . Further in exercise of the powers conferred under Clause ( f ) of Section 2 of Maharashtra 
Management of Irrigation Systems by Farmers ( MMISF ) Act , 2005 , the Governor of the State of 
Maharashtra hereby empowers the appointed Canal Officer to exercise powers and discharge duties 
under the Sections of MMISF Act specified in column ( 4 ) of the table below : 

Sr. 

Name of Irrigation Project Canal Officers 

Sections of MMISF ACT , 2005 

No. 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

Pench Irrigation Project 
Taluka Parsheoni , 

Executive 
Engineer , 
Nagpur 

Dist . Nagpur 

Sections - 6 ( 1 ) , 9 ( 2 ) , 9 ( 4 ) , 9 ( 6 ) , 9 ( 9 ) , 
10 ( 1 ) , 12 ( 2 ) , 12 ( 6 ) , 12 ( 9 ) , 13 ( 1 ) , 13 ( 3 ) , 
15 ( 4 ) , 15 ( 6 ) , 15 ( 9 ) , 16 ( 4 ) , 18 ( 2 ) , 18 ( 4 ) , 
18 ( 6 ) , 18 ( 9 ) , 19 ( 1 ) , 19 ( 2 ) , 21 ( 1 ) , 23 ( 1 ) , 
26 ( 1 ) , 41 , 42 ( 1 ) , 42 ( 2 ) , 44 , 45 , 47 ( 2 ) , 
48 and 68 ( 1 ) 

Irrigation 
Division Nagpur 

Gramnath Lift Irrigation 
Scheme , Nawargaon , Tal . 
Ramtek , Dist . Nagpur 

Out of Command Area of 
Pench Irrigation Project 
Ramtek 

200 Ha . 

Pench Irrigation Project 
Taluka . Parsheoni , 
Dist . Nagpur 

Superintending 
Engineer and 
Administrator 

Sections - 6 ( 5 ) , 16 ( 1 ) , 16 ( 4 ) , 18 ( 9 ) , 
19 ( 1 ) , 19 ( 2 ) and 42 ( 2 ) 

Command Area 

Gramnath Lift Irrigation 
Scheme , Sangrampur , Tal . 
Ramtek , Dist . Nagpur 

Development 
Authority , 
Nagpur 

Out of Command Area of 
Pench Irrigation Project 
Ramtek 

Sections -16 ( 3 ) , 19 ( 1 ) and 19 ( 2 ) 

Chief Engineer , 
Irrigation Division , 
Nagpur 

160 Ha . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

PURNIMA DESAI , 

Deputy Secretary to Government . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


1 


2 


